महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या पदवीधर 
मतदारसंघातील निवडणूकींसाठी 
मतदार यादीमध्ये नाव नोंदणी 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१५४/उद्योग-६, 
मादाम कामा रोड हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दि. १० ऑक्टोबर, २०२३. 


संदर्भ:-- अपर मुख्य सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी यांचे अर्ध शासकीय पत्र क्र. संकीर्ण- 
२०२३/प्र.क्र.५९२/२३/३३, दि.१८ सप्टेंबर, 2023. 


परिपत्रक 


भारत निवडणूक आयोगाच्या दि.०९/०८/२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या निर्देशानुसार, राज्यातील 
मुंबई व कोकण विभाग पदवीधर विधानपरिषद मतदारसंघामध्ये सन २०२४ मध्ये होणा-या व्दिवार्षिक 
निवडणूकींसाठी त्या विभागातील पदवीधर यांची दि.०१/११/२०२३ या अर्हता दिनांकावर पुर्णत: नवीन मतदार 
यादी (de-novo elector’s roll) तयार करण्याची मोहिम दि.३०/०९/२०२३ पासून सुरु होत आहे. या मोहिमेंतर्गत 
दि.३०/०९/२०२३ ते दि.६/११/२०२३ या कालावधीत पदवीधर मतदार नोंदणीसाठी नमुना १८(०॥॥ १८) 
स्विकारण्यात येतील. दि.२३/११/२०२३ रोजी प्रारुप मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्यात येतील व दि.२३/११/२०२३ 
ते दि.९/१२/२०२३ या कालावधीत दावे व हरकती स्विकारल्यानंतर, दि.३०/१२/२०२३ रोजी अंतिम मतदार 
याद्या प्रसिद्ध करण्यात येतील. 
२. उपरोक्त fecal निवडणूकांमध्ये मतदान करण्यासाठी, मुंबई व कोकण विभागातील पात्र पदवीधर 
व्यक्‍तींनी त्या संबंधित विभागामध्ये पदवीधर मतदार म्हणून मोठ्या प्रमाणात नाव नोंदणी करावी, यासाठी 
नाशिक व अमरावती विभागातील उद्योग समूह, कंपन्या व संस्था यांनी खालीलप्रमाणे मोहिम राबविण्याबाबतची 
विनंती अपर मुख्य सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडून करण्यात आली आहे. या 
निवडणूकांसाठी संबंधित विभागीय आयुक्‍त हे मतदार नोंदणी अधिकारी (Electoral Registration Officer) 
तसेच त्या विभागातील जिल्हाधिकारी हे सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी (Assistant Electoral Registration 
Officer) असतात. 
३. मुंबई व कोकण विभागातील उद्योग समूह, कंपन्या व संस्था यांनी पुढीलप्रमाणे मोहिम राबवावी:- 
° मुंबई व कोकण विभागामध्ये पदवीधर विधानपरिषद मतदारसंघासाठी मतदार यादी तयार करण्यात येत 
असल्याने, त्या विभागातील उद्योग समूह, कंपन्या व संस्थामधील पात्र पदवीधर कर्मचारी यांनी (अर्हता दिनांक 
9/99/2023 पूर्वी किमान ३ वर्षे आधी पदवी धारण केलेल्या) संबंधित पदवीधर मतदार संघाच्या मतदार 
यादीमध्ये नाव नोंदविण्याचे आवाहन करण्यात यावे तसेच प्रोत्साहित करण्यात यावे. 
° मुंबई व कोकण विभागातील उद्योग समूह, कंपन्या व संस्था मध्ये कार्यरत असलेल्या पात्र पदवीधर 
कर्मचारी यांनी संबंधित पदवीधर विधान परिषद मतदार संघाच्या यादीमध्ये नाव नोंदणी करण्यासाठी नमुना 
4¢(Form १८) भरावा लागेल. सदर नमुना १८, संबंधित विभागीय आयुक्त (या निवडणूकीचे मतदार नोंदणी 
अधिकारी), संबंधित जिल्हाधिकारी (या निवडणूकीचे मतदार नोंदणी अधिकारी), विभागीय आयुक्तांकडून 
पदनिर्देशित केलेले उप विभागीय आयुक्‍त तसेच तहसिलदार यांच्या कार्यालयात उपलब्ध असतील तसेच सदर 
योग्यरित्या भरलेले अर्ज त्या कार्यालयात भरुन देता येतील. त्याचप्रमाणे, हा नमुना मुख्य निवडणूक अधिकारी, 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/ प्र.क्र.१५४/उद्योग-६ 


महाराष्ट्र राज्य यांच्या httos://ceo.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
Download/DownloadForms/Form-9¢ .pdf येथे सुद्धा उपलब्ध आहे. सदर नमुना संकेतस्थळावरुन उपलब्ध 
करुन घेऊन(प्रिन्ट काढून) भरुन देता येईल.(ऑन-लाईन पद्धतीने नमूना सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध 
नाही.) 

७ योग्य रितीने ASST नमुना १८(०॥॥ १८), त्यासोबत शैक्षणिक पात्रतेच्या आवश्‍यक पुराव्यासह वर 
नमूद संबंधित कार्यालयात सादर करण्यात यावा. सदर अर्ज प्रत्यक्ष कार्यालयात सादर केल्यास, संबंधित 
पदनिर्देशित अधिका-याला मुळ पदवी प्रमाणपत्र/गुणपत्रिका किंवा अन्य विहित कागदपत्र दाखवावे लागेल. 
टपालाव्दारे नमुना १८ पाठविल्यास, संबंधित शैक्षणिक पात्रता दर्शविणारा पुरावा/कागदपत्रे पदनिर्देशित 
अधिकारी/ सहायक पदनिर्देशित अधिकारी/ संबंधित जिल्ह्यातील राजपत्रित अधिकारी/ नोटरी पब्लिक 
यांच्याकडून प्रमाणित केलेली असणे आवश्यक आहे. 

8. एकत्रित स्वरुपात अर्ज (Application in Bulk) Wedel किंवा टपालाव्दारे स्विकारण्यात येत नाहीत. 
तथापि, संस्था प्रमुख (Head of Institution) Great संस्थेतील पात्र पदवीधर कर्मचा-यांचे अर्ज एकत्रितरित्या 
सादर करु शकतात. 

५. विधानपरिषदेच्या पदवीधर मतदार संघासाठी मतदार म्हणून नाव नोंदणी करण्यासाठीची पात्रता तसेच 
कार्यपद्धती या बाबतची सविस्तर माहिती wa निवडणूक आयोगाच्या पत्र 
क्र.३७/एलसी/इन्स्ट/इसीआय/एफ़युएनसी/इआरडी/इआर/२०१६, दि.५ सप्टेंबर, २०१६ च्या पत्रात नमूद 
करण्यात आळी आहे. सदर पत्र मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्या 
https://ceo.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर “Schedule for de-novo preparation of electoral 


rolls w.r.t.9/99/2022 as qualifying date in respect of Graduates’ and Teachers? Constituencies of 
State Legislative Council” या शीर्षकाखाली उपलब्ध आहे. 
६. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३१०१०१२१२३५९२१० असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHAMKANT SURESH SONAWANE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRY 
SHAMKANT SURESH ०७७५०५७, 


2.5.4.20=9d538bbb 1 d8b0fb128f2644b7e46b2a597ff7be834013885 
laharashtra, 


55b0d4baa 1874713, postalCode=400032, st=Mc 
SO N AWA N E serialNumber=0F ACA31EEA9D440C573E323F027F4B548138E0057 
EODAA48093F263662E5B218, cn=SHAMKANT SURESH SONAWANE 


Date: 2023.10.11 11:12:38 +05'30' 


(शामकांत सोनवणे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति- 

१. विकास आयुक्त, उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालया समोर,मुंबई. 
२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ,मुंबई. 
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य व खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई. 
४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग विकास महामंडळ मर्या,मुंबई. 
५. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळ, मुंबई. 
६. संचालक, भूविज्ञान व खनीकर्म संचालनालय, २१ खनीज भवन, शिवाजीनगर, नागपूर. 
७. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य खनीकर्म महामंडळ, वर्धा रोड, नागपूर. 
८. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पेट्रोकेमिकल्स्‌ विकास महामंडळ, मर्या.मुंबई. 
९. व्यवस्थापकीय संचालक, पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळ मर्या, पुणे. 
१०. व्यवस्थापकीय संचालक, कोकण विकास महामंडळ मर्या, मुंबई. 
११. व्यवस्थापकीय संचालक, मराठवाडा विकास महामंडळ मर्या, औरंगाबाद. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१५४/उद्योग-६ 


१२. व्यवस्थापकीय संचालक, विदर्भ विकास महामंडळ मर्या, नागपूर. 

१३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र ईलेक्ट्रॉनिकी महामंडळ मर्या, मुंबई. 

१४. संचालक, शासकीय मुद्रण लेखन सामग्री व प्रकाशन संचालनालय, मुंबई. 

१५. व्यवस्थापकीय संचालक,सिकॉम लि. बिल्डींग क्र.४, सॉलिटेअर कॉर्पोरेट पार्क, गुरू हरगोविंदजी रोड, 
चकाला, अंधेरी, (पुर्वी, मुंबई. 

१६. उद्योग समूह FICCI, MCCA, CMIA. 


es 


प्रत- 
१.मा. अपर मुख्य सचिव तथा मुख्य सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 
२.निवड नस्ती/उद्योग-६ 


KKKKKKKKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


